अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, 
औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व 
उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक १/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६/०८/२०१८ 


वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दिनांक ०६/०२/२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ २०१७/(२२६/१७)/मोप्र- २, 
दिनांक १८/०४/२०१८. 
3) अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जाप्रमं/ 
आस्था २/धा-८०/ १७९७, दिनांक १५/०५/२०१८. 
8) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५/०३/२०१८. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्षक अभियंता, जायकवाडी 
प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग/ उपविभागातील मंजूर 
असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती करण्यात 
आली आहे. सदर पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.१/१०/२०१७ ते दि.२८/०२/२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून सदर पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद यांच्या संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट-अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४२ पदांना 
(परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र. ४ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०१८ ते 
दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 

ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

या सर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 

५) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


१) 
) 
) 
) 


tof 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


२. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च , 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

(०४) (अनिवार्य) वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंडादान, 

(o¥)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१आय 
२०४). 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र८/ आ.पु.क., 
दि.०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८१६१७३४१८८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Abhay बिच 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Resources Department, 


Ke ५ h a 0 [| a 0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0 
041f388e5f397467c37bb907 e6cc635bd0fd, 


° 
Ye d S | ka [ cn=Abhay Keshaorao Yedsikar 
Date: 2018.08.18 15:40:13 +05'30' 


(अभय येडसीकर) 
सोब :परिशिष्टअव ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद. 

६. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

७. आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मोप्र-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२, दिनांक १६/०८/२०१८ चे सहपत्र. 


दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४२ 


पदे 
अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम पदांची संख्या 
Es २ ३ बिह. आ. 
| o | जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद अधीक्षक अभियंता ae 
उप अधीक्षक अभियंता ae 
सहाय्यक अधीक्षक अभियंता —_ 
कनिष्ठ अभियंता (स्था.) २ 
अधीक्षक शिका 
प्रथम लिपिक a 
प्रमुख आरेखक Ee] 
आरेखक श्रेणी-२ Lo 
संगणक lp - 7 
वरिष्ठ लिपिक शिक खा 
कनिष्ठ लिपिक aa 
टंकलेखक ey 
नाईक शिंका 
शिपाई बिड आळा 
दप्तरी fc: 2 =] 
चौकीदार oe '] 
उच्चश्रेणी लघुलेखक शिश 
लघुलेखक L oe 4 
वाहन चालक fe | 
एकूण (अ) & 
२.० | माजलगांव कालवा विभाग क्र. ७, गंगाखेड कार्यकारी अभियंता a ae 
उप कार्यकारी आभियंता शिका 
विभागीय लेखापाल शिळे वन 
कनिष्ठ अभियंता(स्था.) छु 
प्रथम लिपिक |. अ. ।| 
वरिष्ठ लिपिक ५ 
कनिष्ठ लिपिक ४ 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


अ.क्र यालयाचे नांव पदनाम पदांची संख्या 
| 9 | २ ३ शिआा 
टंकलेखक ३ 
आरेखक श्रेणी-१ = a 
आरेखक श्रेणी-२ शि वा 
आरेखक श्रेणी-३ Lee | 
लघुटंकलेखक aa 
संगणक शिक 
भांडारपाल [| 
सहायक भांडारपाल Eo 
वाहन चालक a a 
दप्तरी oe 
नाईक 1१ | 
शिपाई षु 
चौकीदार a 
स्थापत्य अभियांत्रिकी i | 
सहायक 
एकूण ३४ 
२.१ माजलगाव कालवा उप विभाग क्र. ३४, गंगाखेड | उप विभागीय अभियंता ee. | 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी ४ 
सहायक 
वरिष्ठ लिपिक 1. Sa 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक i; आ 
अनुरेखक Lo | 
वाहनचालक Le] 
शिपाई २ 
चौकीदार = | 
स्वयंपाकी [ee | 
एकूण १८ 
२.२ माजलगाव कालवा उप विभाग क्र. yo, गंगाखेड | उप विभागीय अभियंता fe ae | 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
वरीष्ठ लिपिक Lt 


पृष्ठ 93 पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


र्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२ 


३ 


आरेखक श्रेणी-३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


२.२ 


माजलगांव कालवा उप विभाग क्र. 43, पालम 


उप विभागीय अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक 


आरेखक श्रेणी-३ 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


२.४ 


माजलगांव कालवा उप विभाग क्र. ५४, पालम 


उप अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


आरेखक श्रेणी-३ 


वाहन चालक 


टंकलेखक 


चौकीदार 


शिपाई 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


र्यालयाचे नांव 


पदांची संख्या 


२ 


ee .| 


एकूण 


२.५ 


माजलगाव कालवा उप विभाग क्र. ५५,गंगाखेड 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक 


वरीष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी-३ 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


२.६ 


वाकोद मध्यम प्रकल्प उपविभाग, औरंगाबाद 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक 


वरीष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी-३ 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


२.७ 


निम्न दुधना प्रकल्प उप विभाग क्र. ३, सातोना, 


औरंगाबाद 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


अ.क्र यालयाचे नांव पदनाम पदांची संख्या 
हित २ ३ | ४. | 
आरेखक श्रेणी-३ po 
वाहन चालक =a 
चौकीदार = 
शिपाई ॥ il 
एकूण ८ 
२.८ | माजलगांव कालवा उप विभाग क्र.३, केसापूरी । उप अभियंता a 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
वरिष्ठ लिपिक ॥. a 
कनिष्ठ लिपिक २ 
आरेखक श्रेणी-३ = a 
वाहन चालक = ao 
शिपाई २ 
चौकीदार |. "अ. | 
टंकलेखक [ae | 
स्थापत्य अभियांत्रिकी ‘ 
सहायक 
एकूण १८ 
रकाना क्र.२.० ते २.८ येथील विभाग व उप विभागांतर्गत एकूण पदे (ब) १५८ 
३.० माजलगाव कालवा विभाग क्र. १०, परभणी कार्यकारी आभियंता शिळे 
उप कार्यकारी आभियंता |. “ही. "१ 
विभागीय लेखापाल Loe | 
प्रथम लिपिक विले आह 
वरिष्ठ लिपिक षु 
कनिष्ठ लिपिक ४ 
टंकलेखक ३ 
भांडारपाल शिक ओळ 
सहायक भांडारपाल pa | 
निम्न श्रेणी लघुलेखक fp 
आरेखक श्रेणी-१ |." 
आरेखक श्रेणी-२ शिकेल 
आरेखक श्रेणी-३ a 


पृष्ठ 93 पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


र्यालयाचे नांव 


पदांची संख्या 


२ 


संगणक 


दप्तरी 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


कनिष्ठ अभियंता 


एकूण 


3.49 


श]ोतचारी अस्तरीकरण उप विभाग H.9, परभणी 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी-३ 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


३.२ 


BAIN अस्तरीकरण उप विभाग क्र.३, परभणी 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी-३ 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 
एकूण 


१८ 


3.3 


BAIN अस्तरीकरण उप विभाग क्र.४, परभणी 


उप अभियंता 


se = | 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


अ.क्र यालयाचे नांव पदनाम पदांची संख्या 
हित २ ३ | ४. | 
कनिष्ठ अभियंता 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
वरिष्ठ लिपिक fee 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक =a 
आरेखक श्रेणी-३ Ee) 
वाहन चालक विळे ल 
शिपाई २ 
चौकीदार शिळा 
एकूण १८ 
३.४ | Maat अस्तरीकरण उप विभाग क्र.५, परभणी | उप अभियंता |. "ह" "| 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
वरिष्ठ लिपीक is oo 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक a 
आरेखक श्रेणी-३ हिंकळ 
वाहन चालक a 
शिपाई २ 
चौकीदार शिळ बा 
एकूण १८ 
३.५ मांजरा प्रकल्प भूविकास (स्था.) उप विभाग क्र. । उप अभियंता शि कि 
२, परभणी कनिष्ठ अभियंता 8 
वरिष्ठ लिपिक a 
कनिष्ठ लिपिक २ 
आरेखक श्रेणी-३ 10१ | 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
टंकलेखक etl 
वाहन चालक विळे 
शिपाई २ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


र्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२ 


चौकीदार 


तांत्रिक सहायक 


एकूण 


३.६ 


भूविकास स्थापत्य उप विभाग क्र.१, परभणी 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


आरेखक श्रेणी-३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


३.७ 


निम्न दुधना प्रकल्प उप विभाग क्र. ४, सातोना 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


आरेखक श्रेणी-३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


35 


माजलगाव कालवा उप विभाग क्र.४,बोरी 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


०८ 


वरिष्ठ लिपिक 
कनिष्ठ लिपिक 


-0 


टंकलेखक 


-O A) 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


अ.क्र यालयाचे नांव पदनाम पदांची संख्या 

हित २ ३ | oe | 
आरेखक श्रेणी-३ [ae 
वाहन चालक aa 
शिपाई २ 
चौकीदार ose dl 

एकूण १८ 
३.९ । माजलगाव कालवा उप विभाग क्र.५७, सेलू उप अभियंता शिळ आशे 
कनिष्ठ अभियंता ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
वरिष्ठ लिपिक Le "१ 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक शि ol 
आरेखक श्रेणी-३ pt 
वाहन चालक शि आ 
शिपाई २ 
चौकीदार i =] 

एकूण १८ 

रकाना क्र. ३.० ते ३.९ मधील विभाग/उपविभागांतर्गत एकूण पदे (क) १७८ 

मंडळ, विभाग, उपविभाग यांच्या अंतर्गत एकूण नियत अस्थायी पदांची संख्या (अ ३४२ 


“-ब--क) 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


परिशिष्ट ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदवा २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२, दिनांक १६/०८/२०१८ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदे 


कार्यालयाचे नांव (उप पदनाम पद | अ. कर्मचा-याचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
विभाग/ विभाग/मंडळ) संख्या | क्र. दिनांक 
a See 2 3 ca 4 द 
सर्वश्री 
माजलगांव कालवा मुकादम ca es एम.एस. शेळके ३१/०७/२०१८ 
विभाग क्र. १०, परभणी 
स्वच्छक २ षि आबेद खान अन्सार खान । ३१/०७/२०२१ 
२ | भानुदास बापूराव उमरे ३१/१२/२०२० 
मजूर न्न नि दत्तु भिमराव जगधने ३०/०६/२०२२ 
वाहनचालक es द्वि दत्तात्रय राघुजी कुंभार २८/०२/२०२० 
एकूण दु 
माजलगांव कालवा मुकादम aa धा भरत तुकाराम कच्छवे ३१/०५/२०१८ 
विभाग क्र.७, गंगाखेड 
स्वच्छक ९ fal शेख अश्रफ शोख अहेमद ३१/०१/२०१९ 
२ | WY SAT काळे ३१/०८/२०१८ 
३ | Ae SRT AY. अमीर ३०/०४/२०२४ 
४ | ज्ञानोबा तुकाराम चोपडे ३१/०१/२०१९ 
५ | संजय भुजगराव खरात २८/०२/२०२५ 
६ । भानुदास संभाजी मुदगडे ३०/०४/२०१८ 
७ | आसरुबा दगडु साळवे ३१/०५/२०१८ 
८ | सुधाकर बाबुराव जावळे ३१/०८/२०१८ 
९ । विष्णु सेदुबा सोनवणे ३१/०५/२०२१ 
चौकीदार |।८ al महेबुब पापामिया ३०/६/२०२२ 
२  । अंकुश सटवाजी भेडेकर ३१/०८/२०२१ 
3. | बालासाहेब सिताराम साखरे | ३०/११/२०२३ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा - २०१८/प्र.क्र.३८५/मोप्र-२ 


यालयाचे नांव (उप | पदनाम पद | अ. कर्मचा-याचे नाव पैवानिवृत्ती 
विभाग/ विभाग/मंडळ) संख्या | क्र. दिनांक 
४  । दत्ता बोधलाजी हातागळे ३१/०१/२०२३ 
५ | ग्यानबा नागोराव यमगर ३०/०६/२०१८ 
६ | पांडूरंग बाबासाहेब रोडगे | ३०/०४/२०१९ 
७ | कचरु केशव शोळके ३०/०६/२०१९ 
८ | निळकंट आबाराव rad  । २८/०२/२०२२ 
मजूर 9 eT प्रभाकर धोंडीबा खुळखुळे । 39/90/2023 
२ | नारायण वामनराव अंबेकर । ३१/०५/२०२० 
३ | रामा नागनाथ चौधरी ३१/०७/२०२४ 
४ | रामराव विठ्ठलराव देशमुख | ३१/१०/२०२३ 
५ | गौतम सुदाम किरवले ३१/१२/२०२९ 
६ ।आबाराजाराम डिकले ३०/०६/२०१८ 
७ | बापू नामदेव ढगे ३१/०८/२०२० 
प्र.शा. प. i. | el परमेश्वर तुळसीराम बोडखे । 39/03/2029 
मिस्त्री a7 पवि शेख चांद शेख गफुर ३१/०५/२०२२ 
ver २७ 
सर्व एकूण ३२ 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


